पुनर्वसन आस्थापना कोकण विभाग 


प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनर्वसनाच्या कामासाठी निर्माण 
करण्यात आलेल्या कोंकण विभागातील मंजूर अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.२७/र-३, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ११ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा:- १. शासन निर्णय क्रमांक असंक १००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि. ०४/१०/२००४. 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए २००८/प्र.क्र.४३२/र-१, दि. २८/०१/२०१०. 
३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए २००८/प्र.क्र.४३२/र-१, दि. २१/०४/२०१० 
४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए-२०२१/प्र.क्र.२७/र-३, दि.११/४/२०२२. 
५. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि. १८/०८/२०२२. 
६. उप आयुक्त, (पुनर्वसन) कोकण विभाग, यांचे पत्र क्र. पुनर्वसन/कार्या-१/मुदतवाढ प्रस्ताव/सप्टेंबर ,२०२२, 
दिनांक ६/०९/२०२२ 


प्रस्तावना:- 
उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ अन्वये पुनर्वसन विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील पदांचा आढावा निश्चित करण्यात आला 
असून सदर शासन निर्णयानुसार कोंकण विभागातील ३२ पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आलेला आहे. 


कोंकण विभागांतर्गत पुनर्वसनाच्या कामासाठी आकृतीबंधानुसार मंजूर असलेल्या एकूण ३२-- पालघर जिल्ह्यातील 
६ अस्थायी + २ बाहय यंत्रणेद्वारे असे ३८--२ (बाहय यंत्रणेव्दारे) अस्थायी पदांना दिनांक ११/०४/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळेली होती. आता वित्त विभागाच्या दिनांक १८/०८/२०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे सदर ३८--२ (बाहय यंत्रणेव्दारे) अस्थायी पदांना दिनांक 
०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आयुक्‍त, कोंकण विभाग, नवी मुंबई तसेच ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/पाळघर या जिल्हा पुनर्वसन 
कार्यालयात प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनर्वसनाच्या कामासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या ३८ + २ बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात 
येणाऱ्या पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते २८/०२/२०२३ या दिनांकापर्यंत चाळू ठेवण्यास पुढील अटींच्या अधीन राहून या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१. हौ सर्व पदे संबंधित विभागातील संवर्गातील तात्पुरती वाढ समजण्यात यावीत. या पदधारकांना नियमाप्रमाणे 
महागाई भत्ता व अन्य भत्ते देय आहेत. 
> विवरणपत्रातील पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Raa अथवा अतिरिक्त कार्यभाराने 


चालू रहाणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.२७/र-३ 


३. या ३८-२ (बाहय यंत्रणेव्दारे) अस्थायी पदांवर सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षात होणा-या खर्चापैकी आयुक्‍त, कोंकण 
विभाग, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयातील ५ पदांचे वेतन व इतर भत्त्यावरील खर्च हा “ मागणी क्रमांक सी-५ मुख्य लेखाशीर्ष २२३५ 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण २०२ (०२)-उत्पादन सुरू करण्याची योजना - (०३) प्रकल्पबाधित व्यक्तींची पुनर्वसन - (03) (०१) - 
आयुक्‍त कोंकण (२२३५ १८७१) (योजनेतर) * या लेखाशीर्षाखाली टाकावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२०२३ या वित्तीय 
वर्षासाठीच्या मंजूर झालेल्या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील पुनर्वसन आस्थापनेवरील 
3342 (बाहय यंत्रणेव्दारे) पदांचे वेतन व इतर भत्त्यांवरील खर्च “मागणी क्रमांक सी-५-२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना - २०२ (०४) उत्पादन सुरू करण्याची योजना - (०४) (०१) 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन - (०४) (०१) - आयुक्‍त कोंकण - (२२३५१९३३) (योजनांतर्गत) ” या लेखाशीर्षाखाली टाकावा व 
तो त्याच लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२०२३ साठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरहू योजनांतर्गत खर्च अंतिमत: 
कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.:-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८/०८/२०२२ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१२११४७४५१३१९ असा आहे. हा AeA डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Dhananjay Mahesh Nayak 
DN: cI htra, ou=Revenue And Forest 


ी 
Dhananjay copper tory 
46527 1 3fe2c8b99ad7967bd31987605a3a9e210 
serial r=cb5501110714de26ce81e7da03153eb0f69a36c6bdc29 
ahesh Naya rh 
Date: 2022.10.12 11:50:30 +05'30' 


(धनंजय म. नायक) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सोबत:-विवरण पत्र 


प्रत: 


१. विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग, नवी मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई/नागपूर 

३. महालेखापाल) (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई/नागपूर 

४. जिल्हाधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/पालघर 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी ,ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग/पालघर 

६. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१०/अर्थसंकल्प-१९) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

७. प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

८. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

९. कार्यासन अधिकारी, ब-१/र-१/र-८ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१०. निवड नस्ती, कार्यासन र-३, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.२७/र-३ 
विवरणपत्र 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक:- आरपीए-२०२१/प्र.क्र.२७/र-३, दि. ११ ऑक्टोबर, २०२२ अन्वये 
दिनांक ०१/०९/२०२२ ते दिनांक २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिलेल्या कोंकण विभागातील अस्थायी पदांचे 


विवरणपत्र 
अ.क्र पदांचा तपशील आयुक्‍त जिल्हाधिकारी कार्यालय एकूण 
व वेतनश्रेणी कार्यालय, 
कोंकण | ठाणे | पालघर | रायगड | रत्नागिरी | सिंधुदुर्ग 
विभाग 
Ex २ 3 | ४ षु & i sf ८ ९ 
१ | उपआयुक्त (पुनर्वसन) se ia =| वि =| sa 
कोकण विभाग 
5-२५ ७८८००-२०९२०० 
२) | उपजिल्हाधिकारी नि ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०५ 
(पुनर्वसन) 
S-20 ७६७००-२०८७०० 
३) । पुनर्वसन तहसिलदार ae || ee Ea ee [| a 02 
S-20 ५६१००-१७७५०० 
8) उ खापाल ०१ षि eel | Lae | | oq 
5-२० ५६१००-१७७५०० 
६) | अव्वल कारकून ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०६ 
5-१२ ३२०००-१०१६०० 
६) | मंडळ अधिकारी | अ. || ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०५ 
5-१२  32000-909§00 
७ | लिपीक ख ष्ण aa 64 ०१ णि ०१ ०४ 
8-६ १९९००-६३२०० 
८) ।तलाठी a ०१ ०१ पिं | ०१ ०३ 
5-८ २५५००-८११०० 
९) | भूमापक (सर्व्हेअर) 8-६ णि 09 ee ठ्य oa ०१ ०४ 
१९९००-६३२०० 
१०) | वाहनचालक 09 =| 01 0१ a [| [| meet 
5-७ २१७००-६९१०० बाहय बाहय 
यंत्रणेव्दारे यंत्रणेद्वारे 
११) | शिपाई ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ ०१ । ५१ बाह्य 
8-४ १७१००-५४००० बाहय यंत्रणेव्दारे 
यंत्रणेव्दारे 
एकूण ०५ ०८ ०६--२ a | o¢ ३८--२ बाह्य 
बाहय यंत्रणेव्दारे 
यंत्रणेव्दारे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


